नवीन व जुने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
येथील कक्षबंधाचा दिर्घ कालावधीसाठी 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी वापर केल्यावर 
आकारावयाच्या दराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सदन २०२०/११३/प्र.क्र.८३/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २० जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- सदन-२०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ, 
दिनांक १७.११.२०१८ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- सदन-२०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ, 
दिनांक १९.१०.२०२० 


प्रस्तावना:- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध आरक्षण व इतर सुविधांच्या अनुषंगाने या 
विभागाचा दिनांक १७.११.२०१८ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसचे जुने महाराष्ट्र 
सदन येथील कक्षबंध आरक्षण व इतर सुविधांच्या अनुषंगाने या विभागाचा दिनांक १९.१०.२०२० चा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सदनातील कक्षबंध व 
इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सदर झासन निर्णयामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी 
सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन महाराष्ट्र सदनासाठी असलेल्या शासन निर्णय दिनांक 
१७.११.२०१८ मधील २.१ (xv) व जुन्या महाराष्ट्र सदनासाठी असलेल्या शासन निर्णय दिनांक 
१९.१०.२०२० मधील २.१ (१६) मध्ये महाराष्ट्रातून केंद्र शासनाकडे बदली अथवा प्रतिनियुक्तीवर 
जाणाऱ्या अधिकाऱ्यास केंद्र शासनाकडून स्थायी/नियमित निवासस्थान मिळेपर्यंत एक तात्पुरती सोय 
म्हणून Hedy वाटप केल्यास मासिक मूळ वेतनाच्या १० टक्के रक्‍कम आकारण्यात येईल. मात्र 
कोणत्याही परिस्थितीत निवासाचा कालावधी ३ महिन्यापेक्षा अधिक वाढविता येणार नाही, अशी तरतुदी 
आहे. त्यानुषंगाने अधिकारी/ कर्मचारी यांनी महाराष्ट्र सदन येथील कक्षबंधाचा दिर्घ कालावधीसाठी 
वापर केल्यास आकारावयाच्या दरामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नवीन महाराष्ट्र सदन व जूने महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथील कक्षबंधाचा दिर्घ कालावधीसाठी 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी वापर केल्यास त्यासाठी खालीलप्रमाणे दर व तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/११३/प्र.क्र.८३/२०-अ 


अ.क्र तपशील निवासाचा प्रतिमाह शुल्क 
कालावधी 

Le 2 3 ee सि ___.1| 

१(आ) दिल्ली येथील केंद्र | नवीन महाराष्ट्र सदन | ३ महिन्यांपर्यंत | अधिकारी आहरित करीत असलेल्या 
शासन/सर्वोच्च न्यायालय/ | / जुने महाराष्ट्र सदन | (३ महिन्यांपेक्षा| घरभाडे भत्त्याची १०० %रक्कम अधिक 
इतर शासकीय संस्था जास्त () केंद्र शासनाच्या नियमानुसार 
(महाराष्ट्र शासनाच्या कालावधीसाठी | शासकीय निवासस्थानासाठी संबंधित 
व्यतिरिक्त) तसेच महाराष्ट्राचे निवासी अधिकाऱ्याला नवी दिल्ली Be Central 
प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्रीय आयुक्तांची =| General Pool नुसार अनुज्ञेय 
मंत्री यांच्या कार्यालयात मंजूरी असलेल्या क्षेत्रफळाच्या 
प्रतिनियुक्तीवर येणारे आवश्यक) सदनिकेसाठीचे अनुज्ञप्ति शुल्क 
महाराष्ट्रातील अधिकारी (Maintenance Charges) प्रतिमाह 
(भाप्रसे,भापोसे, भावसे, आकारण्यात यावे. 
न्यायाधीश, राज्य प्रशासकीय 
सेवा इ.) (जर शासकीय 
निवासस्थान मिळाले नसेल) 

| महाराष्ट्र सदनातील निवासी ३ महिन्यांपर्यंत | अधिकारी आहरित करीत असलेल्या 
आयुक्त/आयुक्त (गुंतवणूक (३ महिन्यांपेक्षा, घरभाडे भत्त्याची १०० % रक्कम 
व राजग्रिष्टाचार/अपर जास्त अधिक (4) केंद्र शासनाच्या 
निवासी आयुक्‍त /सहाय्यक कालावधीसाठी | नियमानुसार शासकीय 
निवासी आयुक्‍त इत्यादी निवासी निवासस्थानासाठी संबंधित 
पदांवर रुजु होणारे अधिकारी आयुक्तांची । अधिकाऱ्याला नवी दिल्ली Bl Central 
व इतर कर्मचारी (जर मंजूरी General Pool नुसार अनुज्ञेय 
शासकीय निवासस्थान आवश्यक) असलेल्या क्षेत्रफळाच्या 
मिळालेले नसेल) सदनिकेसाठीचे अनुज्ञप्ति शुल्क 

प्रतिमाह आकारण्यात यावे. 


२. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी जूने महाराष्ट्र सदन येथील कक्षाचा 


निवासस्थान म्हणून वापर केल्यास त्यांना खालीलप्रमाणे दर व तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/११३/प्र.क्र.८३/२०-अ 


अ.क्र तपशील निवासाचा कालावधी प्रतिमाह शुल्क 

fr a २ ३ Le 

अ | नियमित कर्मचारी 

षि जुने महाराष्ट्र सदनातील | ३ महिन्यांपर्यंत अधिकारी/कर्मचारी आहरित करीत असलेल्या घरभाडे 
कक्ष क्र.१००,२०० Pe भत्त्याची १००% रक्‍कम अधिक (+) नियमानुसार संबंधित 
आणि ३०० SRS Fico ae ic अनुज्ञे असलेल्या क्षेत्रफळाच्या 

a जुने महाराष्ट्र सदनातील iC शिवाची सदनिकेसाठी सा.बां.वि. यांच्याकडून निर्धारित केले 
कक्ष क्र.१०५ ए,२०५ ए गवताची गळती जाणारे सेवाशुल्क व वित्त विभागाकडून निर्धारित 
आणि ३०५ए क त! करण्यात आलेले अनुज्ञप्ती शुल्क प्रतिमाह आकारण्यात 

शि जुने महाराष्ट्र सदनाच्या यावे. 
अनेक्स इमारतीमधील (सा.बा.वि शा.नि. दि.२७.१.२०१६ व वि.वि.शा.नि. 
उर्वरित कक्ष दि.१९.४.२०११) 

ब | महाराष्ट्र सदनात नियुक्‍त कंत्राटी/अधिकारी/सल्लागार/कर्मचारी 


जुने महाराष्ट्र सदनातील 
कक्ष 
आणि ३०० 


क्र.१००,२०० 


जुने महाराष्ट्र सदनातील 
कक्ष क्र.१०५ ए,२०५ ए 
आणि 304 ए 


३ महिन्यांपर्यंत 


i) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी 


(३ महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी निवासी 
आयुक्तांची मंजूरी 
आवश्‍यक) 


नियुक्‍त असल्यास ठोक मासिक वेतन -निवृत्तीवेतन या 
रकमेच्या २० % रक्‍कम तसेच त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या 
वेळी अंतिम वेतनानुसार अनुज्ञेय क्षेत्रफळाच्या 
सदनिकेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
निर्धारित सेवाशुल्क व अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात 
यावे. 

i) बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्‍त 
असल्यास त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनाच्या २० % 
रक्‍कम तसेच देण्यात येणाऱ्या सदनिकेच्या 
क्षेत्रफळासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडून 
निर्धारित सेवाशुल्क व अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात 
यावे. 


i) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी 
नियुक्‍त असल्यास ठोक मासिक वेतन -निवृत्तीवेतन या 
रकमेच्या १२ % रक्‍कम तसेच त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या 
वेळी अंतिम वेतनानुसार अनुज्ञेय क्षेत्रफळाच्या 
सदनिकेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
निर्धारित सेवाशुल्क व अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात 
यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/११३/प्र.क्र.८३/२०-अ 


जुने महाराष्ट्र सदनाच्या 
अनेक्स इमारतीमधील 
उर्वरित कक्ष 


i) बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्‍त 
असल्यास त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनाच्या १२ % 
रक्‍कम तसेच देण्यात येणार्‍या सदनिकेच्या 
क्षेत्रफळासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
निर्धारित सेवाशुल्क व अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात 
यावे. 


i) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी 
नियुक्‍त असल्यास ठोक मासिक वेतन -निवृत्तीवेतन या 
रकमेच्या Jo % रक्‍कम तसेच त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या 
वेळी अंतिम वेतनानुसार अनुज्ञेय क्षेत्रफळाच्या 
सदनिकेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
निर्धारित सेवाशुल्क व अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात 
यावे. 

il) Teeter कंत्राटी कर्मचारी नियुक्‍त 
असल्यास त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनाच्या १० % 
रक्‍कम तसेच देण्यात येणाऱ्या सदनिकेच्या 
क्षेत्रफळासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
निर्धारित सेवाशुल्क व अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात 
यावे. 


३. या शिवायवास्तव्यास असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पुढील अटी लागू राहतील. 


१) जूने किंवा नवीन महाराष्ट्र सदनात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कक्षबंध आवंटीत केल्यास त्यांना 


वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


२) कक्षबंधाचा वापर निवासासाठी केल्यास सदर कक्षबंधाचे शुल्क प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेस 
वसूल करण्याचे अधिकारी अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्‍त कार्यालयास रहातील. 


3) THA अ.क्र.१ (अ) (बो आणि As मध्ये नमूद अधिकारी /कर्मचारी जर घरभाडे भत्ता घेत 


नसतील तर, त्यावेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार कर्तव्यावर असतानाचे प्रति कक्ष प्रति दिवसाच्या 


दरांनुसार शुल्क अदा करावे लागेल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/११३/प्र.क्र.८३/२०-अ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२०१६१६३२६९०७ असा आहे. सदर आदे 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, Digital d by SATISH KARBHARI 


SAT | 5 H KA R B H A R | ON. CN~ SATISH KARBHARI JONDHALE, ७ 
J ON D HA LE Wh - ishtra, OU = GENERAL ADMINISTRATION 


DEPARTMENT 
Date: 2021.01.20 16:23:00 +05'30 


( AAT जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विरोधी पक्ष नेते (विधान सभा) यांचे सचिव 


. मा. सभापती/ उपसभापती/विरोधी पक्ष नेते (विधान परिषद) यांचे सचिव 
. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

. सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधान सभा सदस्य 

. राज्य निवडणूक आयुक्‍त 

९. 


मुख्य माहिती आयुक्‍त 


१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 

१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५.सर्व जिल्हाधिकारी 

१६.सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

१७.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
१८. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

१९.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/११३/प्र.क्र.८३/२०-अ 


२२.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई 

२३.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२४.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
२५.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब,मुंबई 

२७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२८. वित्त विभाग/सेवा-५ 

२९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


